RNINo.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १३२ ]] 


बुधवार , सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३०५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक गौखनि -१० / ०२१५ / प्र.क्र.९ २/ ख. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा.४१ ) याचे कलम ४८ चे पोट -कलम 
( ९ ) व कलम ३२८ चे पोट -कलम ( १ ) आणि पोट - कलम ( २) चे खंड ( एकोणीस ) तसेच सह कलम ३२९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व 
त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन 
व ती काढणे) नियम , १९ ६८ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी जी अधिसूचना काढण्याचे प्रस्तावित केले आहे, त्या नियमांचा मसुदा उक्त संहितेच्या 
कलम ३२ ९ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे व याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , अधिसूचनेचा उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या समाप्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 

२ . उक्त मसुद्याच्या संदर्भात उपरोक्त कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्रधान सचिव ( महसूल , 
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क ), महसूल व वन विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे प्राप्त होतील त्या 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


नियमांचा मसुदा 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६. 

क्रमांक गौखनि -१० / ०२१५ / प्र.क्र.९ २/ ख. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा.४१ ) याचे कलम ४८ चे पोट - कलम 
( ९ ) व कलम ३२८ चे पोट -कलम ( १) आणि पोट -कलम ( २) चे खंड ( एकोणीस ) तसेच कलम ३२९ चे पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण 
खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम , १९ ६८ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून , हे नियम उक्त संहितेच्या कलम 
३२९ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 

१ . या नियमांस, महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) ( सुधारणा) नियम, २०१७, असे म्हणावे. 


भाग चार - ब - ३०५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५ , शके १९ ३ ९ 


" ३ . 


४ . 


२ . महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम, १९ ६८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) मधील नियम २ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल , 
" २. गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वाळू वगळून इतर गौण खनिज काढणे : 

: - या नियमाच्या तरतुदींच्या 
अधीनतेने , तहसीलदारांची लेखी पूर्व परवानगी घेऊन परंतु , कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन न आकारता, कोणत्याही गावातील कोणत्याही 
रहिवाशास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी, विहीरी बांधण्यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा .४१ ) 
मधील कलम २२ अन्वये या प्रयोजनार्थ, जिल्हाधिकाऱ्याने अभिहस्तांकित न केलेल्या कोणत्याही आकारणी न केलेल्या शासकीय पडीत 
जमिनीतून किंवा राज्य शासनाकडे ज्याचे हक्क निहित आहेत अशा कोणत्याही तळ्यातून दोन ब्रासपेक्षा अधिक नाही एवढे गौण खनिज 
( माती, दगड, कंकर, खडक किंवा मुरुम ) काढता येईल . अशी लेखी परवानगी असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या 
कालावधीच्या आत तहसीलदाराकडून देण्यात येईल. 

परंतु, कोणत्याही तळ्यामध्ये त्याच्या काठावरून पडलेला कोणताही दगड काढता येणार नाही आणि अशा तळ्याच्या बांधाच्या 
पायापासून ४.५ मीटर अंतराच्या परिसरात कोणतेही उत्खनन करता येणार नाही. 
३ . मुख्य 

नियमाच्या नियम ३ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 
३. गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी 

वाळू 

काढणे : - या नियमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, तहसीलदारांची लेखी 
पूर्व परवानगी घेऊन आणि जिल्हाधिकारी यांनी वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावासाठी निश्चित केलेल्या वाळूघाटापैकी 
लिलावात यशस्वीरीत्या बोली न लावलेल्या वाळूघाटासाठी निर्देशित केलेल्या प्रचलित दरानुसार स्वामित्वधनाचे प्रदान करुन , कोणत्याही 
गावातील कोणत्याही रहिवाशास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी विहीर बांधण्यासह दोन ब्रासपेक्षा अधिक नाही एवढी वाळू 
काढण्यास परवानगी देईल . तहसीलदार , वाळू उत्खननासाठी असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत 
अशा प्राप्त अर्जाची छाननी करुन वाळू उत्खननासाठी निश्चित केलेल्या वाळूघाटामधून वाळू काढण्यास परवानगी देऊ शकेल. ” 
मुख्य नियमातील नियम ५ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल 

बंदराच्या हद्दीमधील व सागरी विनियमन क्षेत्रामधील उत्खनन : - ( एक ) नियम ७ च्या तरतुदींच्या अधीनतेने , 
कोणताही तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार बंदराच्या हद्दीमधील किंवा कोणत्याही बंदराच्या काठावरील किंवा किनाऱ्यावरील कोणत्याही 
जमिनीमधून मीठ आयुक्तांच्या लेखी सहमतीखेरीज आणि त्यांच्याकडून लादण्यात येतील अशा शर्तीअन्वये कोणत्याही असल्यास नियम 
२,३ किंवा ४ अन्वये कोणतेही गौण खनिज उत्खनन करण्यास किंवा काढण्यास परवानगी देणार नाही . 

स्पष्टीकरण : - या नियमाच्या प्रयोजनाकरिता “ मीठ आयुक्त ” या संज्ञेचा अर्थ, केंद्रिय उत्पादन शुल्क अन्वये तयार करण्यात 
आलेले केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १ ९ ४४ आणि मीठ अधिनियम , १९ ४४ (१९ ४४ चा १) अन्वये वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या प्रमाणे 
मीठाच्या संबंधात जिल्हाधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी ज्यास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत , असा मीठ आयुक्त 
असा आहे. 

( दोन ) तहसीलदार, सागरी विनियमन क्षेत्रातील समुद्राच्या तळातून किंवा खाडीच्या पात्रातून वाळू काढण्यास किंवा उत्खनन करण्यास 
परवानगी देणार नाही आणि अशा उत्खननाबाबत कोणताही अर्ज प्राप्त झाल्यास, त्यांच्याकडून तो जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येईल , 
जो यासंबंधात शासनाने तयार केलेल्या धोरणानुसार निकालात काढील . 
मुख्य नियमातील नियम ६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल 

६. विवक्षित प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असणे : नियम २ , ३ किंवा ४ मध्ये काहीही अंतर्भूत 
असले तरी, जिल्हाधिकारी त्याला योग्य वाटतील अशा प्रकरणांमध्ये किंवा अशा वसतिस्थानांबाबत त्याची पूर्वमंजुरी मिळविल्याशिवाय , 
तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारास परवानगी देण्यास मनाई करू शकेल आणि अशा कोणत्याही बाबतीत परवानगीसाठी केलेले सर्व 
अर्ज आदेशाकरिता जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येतील . 

मुख्य नियमातील नियम ८ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 

" ८. नियमांचा भंग केल्याबद्दल शास्ती : - या नियमांच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचा भंग करणारी कोणतीही व्यक्ती, 
अशा भंगामुळे होणाऱ्या कोणत्याही इतर परिणामांखेरीज जिल्हाधिकारी, अशा व्यक्तीस आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर त्यास 


" ५ . 


१ 


: 


" 


५ . 


“ 


" 


६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५ , शके १९ ३ ९ 


लादण्यास योग्य वाटेल अशी , अशा गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या पाच पटीपेक्षा जास्त नसेल किंवा एक हजार रुपये यापैकी जी रक्कम 
जास्त असेल इतक्या रक्कमेच्या शास्तीस या शिक्षेस पात्र होईल . 


" 


७ . 


० ९ . 


मुख्य नियमातील नियम ८ नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

कलम ४८ मधील पोट - कलम ८ खालील शास्ती व वैयक्तिक जातमुचलका : - (१) कलम ४८ च्या पोट -कलम (८ ) 
च्या तरतुदींअन्वये जप्त केलेली, अनधिकृतपणे गौण खनिज काढण्यासाठी, हलविण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी , 
उचलून घेण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री आणि त्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात 
आलेली वाहतुकीची साधने, खालील तक्यात नमूद केलेली शास्तीची रक्कम प्रदान केल्यानंतर आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ 
मधील (१९ ६६ चा महा . ४१) याच्या कलम ४८ मधील पोट-कलम ( ८ ) मधील तरतूदीनुसार वैयक्तिक जातमुचलका सादर केल्यानंतर 
सोडण्यात येतील . 


तक्ता- इ 


अनु.क्र . 
( १ ) 


वाहने / साधनांचे प्रकार 

( २ ) 


वाहन / साधनाच्या शास्तीची रक्कम 

( ३ ) 


१ 


२ 


३ 


ड्रील मशीन 
ट्रॅक्टर , ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक , सक्शन पंप 
फुल बॉडी 

ट्रक , डंपर , ट्रॉलर, कंप्रेसर 
ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट 
एक्सकॅवेटर , मॅकेनाईज्ड लोडर 


रुपये २५,००० / 
रुपये १,००,००० / 
रुपये २,००,००० / 
रुपये ५,००,००० / 
रुपये ७,५०,००० / 


. 


४ 


५ 


( २ ) वैयक्तिक 

जातमुचलका ( एक ) कलम ४८ च्या पोट -कलम ( ८ ) खाली जप्त केलेल्या यंत्रसामग्री, साधनसामग्रीचा किंवा 
वाहतुकीच्या साधनांचा मालक अनधिकृतपणे गौण खनिज काढण्यासाठी , हलविण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी, 
उचलून घेण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री आणि त्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात 
आलेली वाहतुकीची साधने यांच्या बाजारमुल्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेसाठी जिल्हाधिकाऱ्याने किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याच्यानिर्देशानुसार जातमुचलका सादर करेल. 
( दोन ) वैयक्तिक जातमुचलकामध्ये इतर बाबींसोबत खालील तपशीलांचा समावेश असेल : 

( अ ) वैयक्तिक जातमुचलकाच्या निष्पादक किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक अचल संपत्तीची जसे जमीन , घर 
इत्यादी माहिती, त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह जसे गाव नमुना क्र .७ /१२, मालमत्ता पत्रक इत्यादीचा तपशील देईल . 
ज्यावर अशा जातमुचलकाचा भंग झाल्यास , वैयक्तिक जातमुचलक्याची रक्कम वाढविण्याचा अधिकार शासनास असेल; किंवा 

( ब) वैयक्तिक जातमुचलक्याच्या निष्पादकाने सादर केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या नावाने वैयक्तिक जातमुचलकाच्या निष्पादकाने 
ताबेगहाण ठेवलेल्या प्रतिभूती किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक हमी यांचा तपशील, अशा जातमुचलकाच्या रकमेइतकी सममुल्य 
रक्कमेचा, अशा जातमुचलक्याच्या रकमेइतकी सममुल्य रकमेबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यानेदिलेले नादारी प्रमाणपत्र; 

( क ) अशी जप्त केलेली यंत्रसामग्री, साधनसामग्री किंवा वाहतुकीची साधने भविष्यात अनधिकृतपणे गौण खनिज काढण्यासाठी , 
ते हलविण्यासाठी , गोळा करण्यासाठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी ,किंवा उचलण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा 
त्याची वाहतूक करण्यासाठी वापरणार नाही असे नमूद करणारी वैयक्तिक जातमुचलकाच्या निष्पादकाने दिलेली हमी 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजेंद्र क्षीरसागर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३०५-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २७, २०१७/ आश्विन ५ , शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th September 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Gaukhani- 10 /0215 /C.R . 92 /Kh . — The following draft of the rules further to amend the 
Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) Rules, 1968 , which the 
Government ofMaharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 9 ) of section 48 and sub -section ( 1 ) and clause (xix ) of sub -section (2 ) of section 328 read with 
section 329 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), and of all other 
powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by sub -section (1) of section 329 
of the said Code , for the information of all the persons likely to be affected thereby ; and notice is 
hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra 
after the expiry of thirty days from the date on which the draft Notification is published in the 
Maharashtra Government Gazette . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary (Revenue, 
Stamp Duty and Registration ), Revenue and Forests Department, Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Marg , Mantralaya , Mumbai - 400 032, from any person with respect to the said 
draft, within the aforesaid period , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Gaukhani- 10 /0215 /C.R . 92 /Kh.— In exercise of the powers conferred by sub -section (9 ) 
of section 48 and sub - section ( 1) and clause (xix ) of sub - section (2 ) of section 328 read with sub 
section ( 2 ) of section 329 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966 ), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of 
Minor Minerals) Rules, 1968, the same having been previously published as required by 
sub -section (1) of the section 329 of the said Code, namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of 
Minor Minerals ) (Amendment ) Rules , 2017 . 


2. For rule 2 of the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) 
Rules, 1968 (hereinafter referred to as “ the principal Rules ”), the following rule shall be 
substituted , namely : 

“ 2. Removal of Minor Minerals except sand by villagers for their own use : 
Subject to the provisions of these rules , with the prior permission of the Tahsildar in writing 
but without payment of any fee or royalty , any resident of any village may , for his own 
domestic or agricultural purpose , including building of well, remove not more than two brass 
of each minor mineral ( earth , bank , stone , kankar , gravel or murum ), from any unassessed 
Government waste land assigned by the Collector for this purpose under section 22 of the 
Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) , or any tank , right to which is 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५, शके १ ९ ३ ९ 


4 


vested in the State Government . Such written permission shall be granted by the Tahsildar 
within a period of fifteen days from the date of receipt of such application : 


Provided that, no stone from any tank which may have fallen in it from its bank shall be 
removed and no excavation shall be made within 4.5 metres of the foot of the embankment of 
any such tank . ” . 


3. For rule 3 of the principal Rules, the following rule shall be substituted , namely : 


“ 3. Removal of sand by villagers for their own use.- Subject to the provisions of these 
rules, any resident of any village may , for his own domestic or agricultural purpose, including 
building of well , may be permitted to remove not more than two brass sand , with the prior 
permission of the Tahsildar in writing and on payment of royalty as per the prevailing rates 
from a sand ghat designated by the Collector for this purpose , out of the sand ghats which 
were put to auction after obtaining environmental clearance but were not successfully bid 
for. The Tahsildar, after examining such application for removal of sand, may grant permission 
to remove sand from such a sand ghat which is designated for this purpose within a period of 
fifteen days , from the date of receipt of such application .”. 
4 . For rule 5 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 5. Extraction within port limits and Coastal Regulation Zone.- (i) Subject to the 
provisions of Rule 7 , no Tahsildar or Naib Tahsildar may permit any removal or extraction of 
minor mineral under rule 2 , 3 or 4 from any land within port limits , or on the banks or shore 
of any port without the written concurrence of the Salt Commissioner and under such 
conditions , if any, as he may impose . 

Explanation . For the purposes of this rule, the “ Salt Commissioner" means the Salt 
Commissioner who is empowered to exercise the powers of the Collector in relation to salt 
under the Central Excise Rules , 1944 , made under the Central Excise and Salt Act, 1944 ( I of 
1944 ), as amended from time to time. 


(ii ) No removal or extraction of sand shall be permitted by Tahsildar from the bed of the 
sea or creek in the Coastal Regulation Zone and any application received for such extraction 
shall be referred by him to the Collector who shall dispose of the same in accordance with 
the policy formulated by the Government in this regard .” 
5. For rule 6 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 6. Collector s sanction necessary in certain cases. - Notwithstanding anything 
contained in rule 2 , 3 or 4 , the Collector may, in such cases or in respect of such localities 
as he thinks fit, prohibit a Tahsildar or Naib Tahsildar from giving permission without 
obtaining the previous sanction of the Collector and in such case , all applications for 
permission shall be referred to the Collector for orders.” . 
6. For rule 8 of the principal Rules, the following rule shall be substituted , namely : 

8. Penalty for breach of rules.- Any person commiting a breach of any of the provisions 
of these rules , in addition to any other consequences that would ensue from such breach , be 
punishable with such penalty of an amount not more than five times of royalty payable on 
such minor mineral or rupees one thousand whichever is more , as the Collector may , after 
giving such person an opportunity of being heard , deem fit to impose.” . 


C6 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५ , शके १९ ३ ९ 


7. After rule 8 of the principal Rules, the following rule shall be added , namely : 

“ 9. Penalty under sub - section (8 ) of section 48 and personal bond.- ( 1) The machinery 
and equipment used for unauthorized extraction , removal, collection , replacement, picking 
up or disposal of minor minerals and means of transport used for transportation thereof 
seized under the provisions of sub - section (8 ) of section 48 may be released only after 
payment of penalty as mentioned in Table herein below , and after submission of a personal 
bond as stipulated under sub - section (8 ) of section 48 of the Maharashtra Land Revenue 
Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) : 


TABLE 


SrNo. 

( 1 ) 


Type of Vehicle / Equipment 

( 2 ) 


Penalty per Vehicle/ Equipment 

( 3 ) 


1 


Rs. 25,000 / 
Rs. 1,00,000 / 


2 


Drill machine, 
Tractor, Tractor Trolley , Half body truck , . 
Suction pump 
Full body truck , dumper , troller , compressor . 
Trawler, barge , motorized boat, 
Excavator , mechanized loader , 


3 


4 


Rs. 2,00,000 / 
Rs. 5,00,000 / 
Rs. 7,50,000/ 


(2 ) Personal Bond - (i) The owner of the machinery , equipment or means of transport 
seized under sub -section (8 ) of section 48 shall furnish personal bond as per the direction of 
the Collector or the officer authorized by the Collector under sub - section (8 ) of section 48 , 
for an amount not exceeding the market value of such seized machinery , equipment or means 
of transport, used for unauthorized extraction , removal, collection , replacement, picking up 
or disposal of minor minerals or transportation thereof. 

( ii ) The Personal Bond shall inter alia contain following details , namely : 

( a ) Details of personal immovable property i.e.land, house etc. of the executant 
of the personal bond or his family member , supported by certified copies of 
documents such as Village Form No. 7/12 extracts , property card , etc. over which 
the Government shall have right to create a charge to the extent of the amount of 
the personal bond , in the event of any breach of such bond ; or 

(b ) details of the Securities pledged by the executant of the personal bond in 
favour of the Collector , or the Bank Guarantee of any Nationalized Bank , furnished 
by the executant of the personal bond of an amount equal to the amount of such 
Bond or solvency certificate issued by competent Authority of an amount equal to 
the amount of such bond ; and 

(c ) an undertaking of the executant of the personal bond stating that such seized 
machinery , equipment or means of transport shall not be used in future for 
unauthorized extraction , removal, collection , replacement, picking up or disposal 
of minor minerals and transportation of the same.” 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAJENDRA KSHIRSAGAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


